वर्ष - ११ , अंक - ३७ ] 


MALZE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


भाग १ ( नावि ) २०३ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१६२१ / ११६१ / प्र . क्र . १४८ / २०२१ / नवि- ० ९ - ज्याअर्थी , संगमनेर नगरपरिषद शहराची दुसरी विकास योजना शासन 
नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०४ / ५५४ / प्र.क्र . ६ ९ / ५ ( अ ) / नवि - ९ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ अन्वये भागश : मंजूर 
झाली असून ती दिनांक ५ जानेवारी २००७ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे ) ; 


[ पृष्ठे २४ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत बी . एड् . कॉलेज ते मार्केट यार्ड गणेशनगर ते पुणे - नाशिक हायवेपर्यंत १८.२८ मीटर रुंदीचा विकास 
योजना रस्ता ( यापुढे “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) प्रस्तावित आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , संगमनेर नगरपरिषदेने नियोजन प्राधिकरण या नात्याने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे ) त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २०१ , दिनांक ३१ जानेवारी २०२० नुसार उक्त विकास योजना प्रस्तावाखालील रस्त्याची रुंदी १२.२० मीटर 
ठेऊन उर्वरित रस्त्याखालील जागा रहिवास विभागात बदलण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये 
नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल " असे संबोधले 

आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त प्रस्तावाखालील 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव काही बदलासह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत खाजगी रस्त्याखालील क्षेत्रासाठी संबंधित जमीन मालकांनी सन २०२२ - २३ या वर्षातील 
बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या दराच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम 
रुपये ३,१४ , ९ ५० सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी 
जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ३,१४ , ९ ५० मुख्याधिकारी , संगमनेर 
नगरपरिषद , संगमनेर यांचेकडे दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ रोजी जमा केलेली आहे . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ 
/ - ३० , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त प्रस्तावाखालील उक्त फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची 
अधिसूचना दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ सुधारित करण्यात येत आहे ; 


उक्त दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ रोजीच्या विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 

८८ 

बी . एड् . कॉलेज ते मार्केट यार्ड गणेशनगर ते पुणे - नाशिक हायवेपर्यंत १८.२८ मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता पश्चिमेकडील बाजूने 
कमी करून रस्त्याची रुंदी १२.२० मीटर करण्यात येत आहे . सदरहू फेरबदलामुळे रस्ता रुंदीकरणातून वगळले जाणारे क्षेत्र सोबतच्या नकाशात 
दर्शविल्यानुसार लगतचा वापर विभागामध्ये / आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे . " 

} } 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर , जिल्हा 
अहमदनगर यांच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध 
राहील . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 
कक्ष अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 12th September 2022 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 


No. TPS - 1621 / 1161 / CR - 148 / 2021 / UD - 09.- Whereas , Second Revised Development Plan of 
Sangamner has been sanctioned partly by the Urban Development Department's vide Notification 
No. TPS - 1104 / 554 / CR - 69 / 05 ( A ) / UD - 9 , dated 22nd November 2006 and has come into force with 
effect from dated 5th January 2007 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , 18.28 meters wide Development Plan Road is 
proposed B.Ed. College to Market Yard Ganeshnagar to Pune - Nashik Highway ( hereinafter referred 
to as “ the said Development Plan Proposal " ) ; 


and whereas , the Municipal Council , Sangamner being the Planning Authority ( hereinafter referred 
to as " the said Planning Authority " ) vide it's General Body Resolution No. 201 , dated the 31st January 
2020 has resolved to modify the said Development Plan proposal by reducing the width of the said 
Development Plan Road to 12.20 meters and to include the land in the Residential Zone , deleted 
from the said road and accordingly submitted to the Government for its final sanction a modification 
proposal as per the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said Act ( hereinafter referred 
to as “ the said Proposed Modification " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with certain changes ; 


or 


and whereas , the Land Owner of the land deleted from the road under the said proposed 
modification have deposited Rs . 3,14,950 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent 
premium amount as per the value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates 
( ASR ) for the year 2022-23 in the Government Treasury on 6th August 2022 through the Assistant 
Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar and remaining 50 per cent of the 5 
per cent premium amount of Rs . 3,14,950 payable to the Planning Authority has been deposited with 
the Chief Officer , Sangamner Municipal Council , Sangamner on 10th August 2022 . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the said Proposed Modification and for that purpose 
amends the aforesaid Notification , dated 22nd November 2006 as follows . 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification , dated 22nd November 2006 
sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry - 

ENTRY 


“ The width of 18.28 meters wide Development Plan Road from B.Ed. College to Market Yard 
Ganeshnagar to Pune - Nashik Highway is reduce to 12.20 meters and land thus released due to the 
reduction in the width of the road is included in the adjoining Zone / Reservation as shown on the 
plan " . 


A copy of the said Notification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available for inspection of the General Public , in the office of the Chief Officer , 
Sangamner Municipal Council , Sangamner , district Ahmednagar during Office hours on all working 
days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 

क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . / कलम २० ( ४ ) / गट नंबर ५८ पै . / मौजे चांदसी , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . / प्रा.यो.रस्ता / ११४८ / २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील 
तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक 
२१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार 
मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका व जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम , प्रादेशिक विभाग , नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक 
८८५/२०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ; 


४ 


आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त शासन 
निर्णय ” असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने “ प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६ ९ .० मीटर रुंदीचा रस्ता , पुढील अटींच्या अधीन राहून ३०० मीटर रुंद करण्याचे 
प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व 
त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यात 
यापुढे ज्यास " प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 


( १ ) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
तथापि , सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० ( ४ ) ची अधिसूचना निर्गमित 
करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील . 


( २ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 

( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 


( ४ ) Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना 
सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 


( ५ ) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरींसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 
आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / नवि -१३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . नाशिक / कलम -२० ( ३ ) / मौजे चांदशी व जलालपूर , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . / प्रा.यो. रस्ता / ३८३ , दिनांक २३ मार्च 
२०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते 
; 


आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० ( ४ ) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , मौजे चांदशी , तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ५८/१/२ ( मोजणी नकाशानुसार ) व ५८/१ ( ७/१२ उताऱ्यानुसार ) 
मधील जमिनीतील प्रस्तुत सुमारे १२०६.०७५ चौरस मीटर फेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता सन्मुख असल्याने त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० ( ४ ) 
अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री . दिनेश कन्हैयालाल चोरडीया व इतर २ यांनी दिनांक १७ जून २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी पत्र क्रमांक १८४१ , दिनांक ५ जुलै २०२२ अन्वये उपरोक्त संबंधित जमीनमालक 
यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केली असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे ; 


आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये वर नमूद 
जमिनींच्या संबंधात , नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त 
प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

नोंद 

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका - जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ 
मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे . 

अटी : ( १ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 

( २ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 


( ३ ) Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना 
सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 

( ४ ) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
( १ ) जिल्हाधिकारी , नाशिक . 

( २ ) सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक . 

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


नाशिक , २३ ऑगस्ट २०२२ . 


५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


सुलेखा वैजापूरकर , 
सदस्य - सचिव , 

प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 

C 

No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / Section 20 ( 4 ) / Gat No. 58 pt./Mouje Chandshi , taluka Nashik / 69.0 
meter R.P. Road / 1148 / 2022.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for 
Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) under 
the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the 
said Act " ) and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas , Chief Engineer , 
Public Works Department , Regional Office , Nashik vide letter No. 885/2020 , dated 5th March 2020 has 
given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide ( 45 + 12 + 12 ) Regional Plan Road 
along the Shiv of Mauje Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik to 30 meters ; 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 
2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has 
issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under 
Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional 
Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , 
- शके १ ९ ४४ 

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government 
Resolution , is of the opinion that the said 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 
meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land 
use zone , in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act , subject 
to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) : 


( 1 ) 

It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 
dated 4th January 2016. The Premium and Scrutiny Fee shall be collected from the concerned 
land owners before issue of Notification under Section 20 ( 4 ) of the said Act . 


( 2 ) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use 

zone . 


( 3 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide water 
supply , waste water treatment , solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost . 


( 4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 5 ) It is binding on the land developer to make available the pure water . 

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government 
vide Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under 
Sections 20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 


and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / 
Sect . 20 ( 3 ) / Mouze Chandshi and Jalalpur , taluka Nashik / 69.0 meters R.P. Road / 383 , dated 23rd March 
2020 has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town 
Planning , Nashik Branch , Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the 
stipulated period ; 


and whereas , the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch has 
submitted his report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , 
dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final 
Notification according to sub - section ( 4 ) of Section 20 , after payment of the premium by the Applicant . 


and whereas , the land bearing Gat No. 58/1/2 ( as per measurement sheet ) and 58/1 ( as per 7/12 
extract ) of Mouje Chandshi , taluka and district Nashik area admeasuring about 1206.075 sq . mtrs . are 
fronting on the said road under modification and the owner of the said land Mr. Dinesh Kanhaiyalal Chordiya 
and others 2 vide his letter dated 17th June 2022 has requested to issue the Notification under Section 20 ( 4 ) . 


and whereas , the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik vide his letter No. 
1841 , dated 5th July 2022 informed this office that , the concerned owner has submitted the required 
scrutiny fee and premium amount in the Government Treasury . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification for the land 
shown by the Nashik Branch office on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notification , 
dated 21st June 2013 as follows . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule of 
Modifications . 


ENTRY 

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district the 69 meters wide Regional Plan Road 
shown on the boundary of Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik is reduced to be 30 meters 
wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as 
shown on the part plan , subject to the following conditions . 

Conditions : 


( 1 ) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone . 
Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide water 
supply , waste water treatment , solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost . 

( 2 ) 


( 3 ) 

It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 4 ) It shall binding on the land developer to make available the pure water . 

In case of Non - Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural Permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during the office hours on all working days at the following offices : 

( 1 ) The Collector , Nashik . 

( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik . 

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


Nashik , 23rd August 2022 . 


SULEKHA VAIJAPURKAR , 
Member- Secretary , 

Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 
Nashik Division , Nashik . 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 
शुद्धीपत्रक 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे दापोरे - नागझिरी व पिंप्राळा / जळगाव - मनमाड / ३ रीरेला / एसआर -२ ९ ४ / २०१ ९ / दुरुस्ती . - उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 
भाग , जळगाव यांचेकडील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २ ९ ४ / २०१ ९ , मौजे दापोरे , नागझिरी आणि पिंप्राळा , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगावमध्ये 
जमिनी जळगाव - मनमाड या तिसऱ्या रेल्वेलाईनकरिता भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम १ ९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , दिनांक 
ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ रोजी पृष्ठ ११ व १२ वर प्रसिद्ध झाली आहे . त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , 

शके १ ९ ४४ 


भूमापन / 

गट क्रमांक 


१ 


१०५ पै . 


१०६ पै . 


१०७ पै . 

१०८ पै . 


१११ पै . 


११२ पै . 


२०७ पै . 


२११ पै . 


२१६ पै . 


१३८ पै . 


१३ ९ पै . 


१४१ पै . 


१२० पै . 

१२१ पै . 


या ऐवजी 

ला . ला . क्षेत्र 

हे . आर . 


मौजे दापोरे 


०४ 


००१ 


० ०६ 


१० 


१३ 


० ३१ 


० ३४ 


O 


० २३ 

मौजे नागझीरी 


० २५ 


०२ 


११ 


मौजे पिंप्राळा 


०६ 


०४ 


जळगाव , १२ सप्टेंबर २०२२ . 


एकूण क्षेत्र 

हे . आर . 


३ 


००४ 


००१ 


० ०६ 


० १० 


० १३ 


००२ 


० ३१ 


० ३४ 


० २३ 


० २५ 


००२ 


० ११ 


० ०६ 


०४ 


अनुसूची - एक 

जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 


भूमापन / 
गट क्रमांक 


१ 


१०५ पै . 


१०६ 


१०७ पै . 

१०८ पै . 

१११ पै . 


११२ पै . 

२०७ पै . 

२११ पै . 


२१६ पै . 


१३८ पै . 

१३ ९ पै . 

१४१ पै . 


१२० पै . 


१२१ पै . 


ला . ला . क्षेत्र 

हे . आर . 


० 


२ 


०४ 


०२ 


० ०६ 


१० 


० १३ 


००२ 


० ३१ 


० ३४ 


० २३ 


० २५ 


०२ 


० ११ 


००० 


असे वाचावे 


० ०४ 


पो . ख . क्षेत्र 

हे . आर . 


मौजे दापोरे 


मौजे नागझीरी 


मौजे पिंप्राळा 


० 


००० 


O 


00 


०० 


० ०० 


००० 


००० 


००० 


O 00 


00 


० ०० 


००० 


० 


००० 


० ०६ 


00 


एकूण क्षेत्र 

हे . आर 


० 


० 


४ 


०४ 


० ०६ 


० १० 


० १३ 


००२ 


० ३१ 


० ३४ 


० २३ 


० 


० २५ 


० ११ 


०६ 


O ०४ 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

परिशिष्ट 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

जमिनीचा तपशील 

कलम १ ९ अन्वये . 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे सुट्रेपाडा 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक एसआर -२ / २०२० . - ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक २७ मे २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसूची 
' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांना 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 


गट नंबर 


६ 


१ 


एकूण 


.. 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


O 


धुळे , २४ ऑगस्ट २०२२ . 


00 


००० 


१ 


पोट 


खराब 


३ 

हे . आर 


० ३३ 


० ३३ 


९ 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे , आर 


० ३३ 


० ३३ 


परिशिष्ट २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत तपशील 
प्रकल्पाचे नाव : निम्नपांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 

प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे सुट्रेपाडा , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर क्रमांक ३ व ४ . 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील ' निरंक ' 
आहे . 


परिशिष्ट - ४ 

पुनवर्सन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील ' निरंक ' आहे . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

BY CHIEF OFFICER 

मुख्याधिकारी यांजकडून 
श्रीरामपूर नगरपरिषद , श्रीरामपूर 

जाहीर नोटिस 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ 
नुसार मंजूर विकास योजना , श्रीरामपूर ( दुसरी सुधारित ) यात 
करावयाचा फेरबदल . 


१० 


क्रमांक वशि- ८२२०२२/३२८१ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या तरतुदींनुसार तयार 
केलेल्या श्रीरामपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेस ( दुसरी सुधारित ) 
शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस -१६१८ / 
१३४४ / प्र.क्र .२३२ - अ / नवि - ९ , दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये 
भागश : मंजूर झाली असून ती दिनांक १४ एप्रिल २०१ ९ पासून 
अंमलात आलेली आहे . तसेच वगळलेल्या ( ई.पी. ) क्षेत्राची विकास 
योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६१८ / १३४४ / प्र.क्र .२३२ / 
२०१८ / ई.पी . मंजुरी / नवि - ९ , दिनांक १४ जानेवारी २०२१ अन्वये 
मंजूर झाली असून ती दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ पासून अंमलात 
आलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर श्रीरामपूर शहराच्या विकास योजनेत 
( दुसरी सुधारित ) नगररचना योजना क्रमांक ५ ( प्रा . ) मध्ये वॉर्ड 
नंबर ७ , मोरगेवस्ती येथील सिटी सर्व्हे नंबर २१४ ९ पैकी मधील 
जागेत आरक्षण क्रमांक ८२ , “ पब्लिक अॅमेनिटी ” या प्रयोजनासाठी 
आरक्षित आहे . ज्याअर्थी , श्रीरामपूर नगरपरिषदेने मे . सर्वसाधारण 
सभा ठराव क्रमांक २७ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ अन्वये आरक्षण 
क्रमांक ८२ “ पब्लिक अॅमेनिटी ” हे आरक्षण रद्द करून ते क्षेत्र निवासी 
( रहिवास ) या प्रयोजनासाठी असा फेरबदल करणेबाबत प्रस्ताव 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ 
अन्वये फेरबदल करणेबाबत ठराव पारित केला आहे . 


त्याअर्थी , नोटिसीद्वारे सर्व संबंधितांना सूचित करण्यात येते की , 
वरीलप्रमाणे फेरफारबाबत काही सूचना / हरकती सादर करावयाच्या 
असतील त्या त्यांनी ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात नगरपरिषदेकडे 
सादर कराव्यात . विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा फेरबदलाचा 
प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविणेपूर्वी नगरपरिषदेतर्फे योग्य तो 
विचार करण्यात येईल . 


उक्त फेरफार दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषद कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवलेला आहे . 


श्रीरामपूर , २ सप्टेंबर २०२२ . 


गणेश शिंदे , 
मुख्याधिकारी , 

श्रीरामपूर नगरपरिषद , श्रीरामपूर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


SHRIRAMPUR MUNICIPAL COUNCIL 
Public Notice 

Modification to the Sanctioned Development 
Plan , Shrirampur ( Second Revised ) under 
Section 37 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 . 


क्रमांक वशि- ८२२०२२/३२८१ / सन २०२२ – Whereas , the 
Development Plan of Shrirampur ( Second 
Revised ) Town Prepared under the Provision of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
has been Partly Sanctioned by Government in 
Urban Development Department under Resolution 
No. TPS - 1618 / 1344 / CR - 232 - A / UD - 9 , dated 23rd 
October 2018 and came into force with effect 
from 14th April 2019 and Excluded Part of 
Development Plan of Shrirampur ( Second 
Revised ) Department Under Resolution No. TPS 
1618 / 1344 / CR - 232 / 2018 / EP Sanction / UD - 9 , dated 
14th January 2021 and came into force with effect 
from 20th February 2021 . 


and Whereas , in the said Development Plan of 
Shrirampur ( Second Revised ) a part of land bearing 
Town Planning Scheme No. 5 ( Draft ) , City Survey 
No. 2149 ( P ) is reserved for Site No. 82 , " Public 
Amenity " . Whereas , the Municipal Council , 
Shrirampur has resolved under Resolution No. 27 , 
dated 31st August 2021 to initiate modification No. 
I / S - 37 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 to delete Site No. 82 , " Public 
Amenity " and include it in Yellow Zone ( Residential 
Zone ) . 


Now therefore , Suggestions / objections if any 
to the said Minor Modification in the Sanctioned 
Development Plan , Shrirampur ( Second Revised ) 
are invited from the public in writing addressing to 
the Municipal Council , Shrirampur within thirty ( 30 ) 
days from the date of publication of this notice in 
the Maharashtra Government Gazette Suggestions 
/ objections received within time limit will be taken 
into consideration before submitting the said minor 
modification for sanction to the Government . 


Plan showing the said modification to the 
Sanctioned Development Plan , Shrirampur 
( Second Revised ) has been put for observation 
of the public on all working days during the office 
hours in the office of Municipal Council . 


GANESH SHINDE , 
Chief Officer , 

Shrirampur Municipal Council , 
Shrirampur , district Ahmednagar . 


Ahmednagar , 2nd September 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ ११ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
आदेश 

१३ एप्रिल २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० एप्रिल २०२२ 
च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी ( दिनांक 
१४ एप्रिल २०२२ , दिनांक १५ एप्रिल २०२२ सुट्टीसह ) मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

क्रमांक वि -२ / कृउबास / १५ - अ / प्रशा.नि.आ . / ८७२ / सन २०२२ 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , 
१ ९ ६३ 
चे कलम १५ ( अ ) ( १ ) मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , भारती ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नंदुरबार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , शहादा , तालुका 
शहादा , जिल्हा नंदुरबार या बाजार समितीचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . निरज भ . चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शहादा 
यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करीत आहे . प्रशासक यांनी सदर 
बाजार समितीचा पदभार तत्काळ घेऊन तसा अहवाल या कार्यालयास 

सादर करावा . 


सदर आदेश आज दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

नंदुरबार , २२ एप्रिल २०२२ . 


- 


आदेश 

क्रमांक वि -२ / कृउबास / १५ - अ / प्रशा.नि.आ . / १५०८ / सन २०२२ 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ 
चे कलम १५ ( अ ) ( १ ) मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , भारती ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नंदुरबार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , शहादा , तालुका 
शहादा , जिल्हा नंदुरबार या बाजार समितीचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . सचिन गोविंदराव खैरनार , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शहादा यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करीत आहे . प्रशासक यांनी 
सदर बाजार समितीचा पदभार तत्काळ घेऊन तसा अहवाल या 
कार्यालयास सादर करावा . 


सदर आदेश आज दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नंदुरबार , ३ ऑगस्ट २०२२ . 


भारती ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ७८२ / सन २०२२. - श्री . निलेश बी . 
पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक १६ एप्रिल २०२२ ते दिनांक १ ९ 
एप्रिल २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस अर्जित रजा व दिनांक 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . निलेश बी . पाटील यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्री . निलेश बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती वाय . के . राऊत , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . निलेश बी . पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , १२ एप्रिल २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ८१५ / सन २०२२ . - श्री . विश्वास पां . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक २० एप्रिल २०२२ ते दिनांक २२ 
एप्रिल २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक 
१ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ एप्रिल 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विश्वास पां . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
या कालावधीचा कार्यभार श्री . एस . डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री विश्वास पां . शिंदे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 

असते . 


१२ 


नंदुरबार , १ ९ एप्रिल २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 2808 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 11th April 2022 to 
13th April 2022 prefixed 2nd Saturday and 
Sunday falling from 9th April 2022 and 10th April 
2022 suffixed holidays falling on 14th April 2022 
to 15th April 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . D. S. 
Zanvar , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. V. Hingne , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 8th 
April 2022 after office hours to 16th April 2022 
before office hours . 

Nashik , 11th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 2814 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 18th April 2022 to 
22nd April 2022 prefixed Sunday falling on 17th 
April 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday 
falling on 23rd April 2022 and 24th April 2022 
with permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . A. K. Deshmukh , 2nd Joint Civil 


Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . U. L. Pathak , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
16th April 2022 after office hours to 25th April 
2022 before office hours . 

Nashik , 11th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 2815 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
6th April 2022 to 7th April 2022 is hereby granted 
to Shri . D. Y. Gaud , District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. D. Kurulkar , District 
Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 6th April 2022 after 
office hours to 7th April 2022 before office hours . 
Nashik , 11th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 2813 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 25th April 2022 to 
29th April 2022 prefixed 2nd Saturday and 
Sunday falling on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave headquarters is 
hereby granted to Smt . A. M. Tamane , 6th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Sunday falling on 9th April 2022 and 10th April 
2022 is hereby granted to Smt . P. A. Rajput , 7th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
23rd April 2022 after remand work to 30th April 
2022 before office hours . 


VARDHAN P. DESAI , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 12th April 2022 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 2832 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 18th April 2022 to 
22nd April 2022 prefixed Sunday falling on 17th 
April 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday 
falling on 23rd April 2022 and 24th April 2022 
with permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . S. G. Dubale , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. M. Lomte , Civil 
Judge . Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City with effect from 16th 
April 2022 after office hours to 25th April 2022 
before office hours . 

Nashik , 12th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 2833 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 11th April 2022 to 
12th April 2022 prefixed 2nd Saturday and 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


१३ 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. S. Mali , 6th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
11th April 2022 before office hours to 12th April 
2022 after office hours . 

Nashik , 12th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 2834 / 2022.- Ex post facto 
Extended Earned Leave for one ( 1 ) day on 8th 
April 2022 prefixed Earned Leave for three days 
from 5th April 2022 to 7th April 2022 is hereby 
granted to Smt . P. S. Mali , 6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Rajput , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 8th April 2022 . 
VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 12th April 2022 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

आदेश 

क्रमांक जेजीए / जेजीए / एचएसजी / ( टी.सी . ) / ४२३ / सन २०२२. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव तालुका , जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , गोकुळ रेसिडेन्सी गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था लिमिटेड , जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेजीए / एचएससी / ( टीसी ) / 
४२३ / सन २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ असा आहे . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ७०१३ / 
सन २०२२. - श्री . हर्षद अरूण बोराडे मुख्यप्रवर्तक अभिनव को 
ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , राजराजेश्वरी मंगल 
कार्यालयामागे , पंचक , जेल रोड , नाशिकरोड , नाशिक मौजे पंचक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ४३ / २ - ब / २ व ४३ - ब / १ - अ / २ यांसी क्षेत्र 
४५००.०० चौरस मीटर या मिळकतींवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 

नाशिक , २७ एप्रिल २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक वि -५ / विजयीभव बहु सेवा / सह संस्था / नोंदणी / ११८५ / 
सन २०२२ - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . विशाल रमेश साळवे 
मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित विजयीभव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका - जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएस / जीएनएल / ओ / ७०१० / 
सन २०२२ , दिनांक ४ एप्रिल २०२२ असा आहे . 

- 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


नाशिक , ४ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर गृहनिर्माण संस्था 
असे आहे . 


जळगाव . ६ मे 
२०२२ . 


विलास गावडे , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव , 

तालुका - जिल्हा जळगाव . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ६५० / सन २०२२. - मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , आशिर्वाद दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , जामदा , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३२ ९ / २०२२ असा आहे व नोंदणी दिनांक २ मे २०२२ ही 
आहे . 

जळगाव , २ मे 
२०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 
वाचावे .-- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / सहकार / दूध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / २१४ / २०२२ , दिनांक 
३ 
जळगाव / सहकार / दुध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / फेब्रुवारी २०२२ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 
१ ९ ३ / २०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 

( २ ) चेअरमन / सचिव , शिवनेरी दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , चिंचखेडे बु . , तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक २ मे २०२२ रोजी 
दाखल केलेला खुलासा . 

विलोपित आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / विलो.आदेश / दूउत्पासं / ६४८ / सन २०२२. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव वर नमूद 
शिवनेरी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचखेडे बु . , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात 
येत असल्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारीत केलेला मध्यंतरीय 
आदेश या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / 
सहकार / दूध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १ ९ ३ / २०२२ , दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०२२ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक २ मे २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


जळगाव , २ 


मे २०२२ . 


वाचावे .-- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / दुध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / 
२१४/२०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


( २ ) चेअरमन / सचिव , श्रद्धा दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , कळमहू , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांचेकडील दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी दाखल 
केलेला खुलासा . 

विलोपित आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / विलो.आदेश / दूउत्पास / ५८ ९ / सन २०२२. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव वर नमूद 
श्रद्धा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कळमहू , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असल्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारीत केलेला मध्यंतरीय 
आदेश या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / 


सदरचे आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


वाचावे .-- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / दुध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / 
१ ९ ६ / २०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


१५ 


जळगाव , 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / विलो.आदेश / दूउत्पासं / ६४७ / सन २०२२. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव वर नमूद 
गौमाता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , मनरबु , तालुका 
बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असल्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारित केलेला मध्यंतरीय 
आदेश या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / 
सहकार / दूध उत्पा , संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १ ९ ६ / २०२२ , दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०२२ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 
सदरचे आदेश आज दिनांक २ मे २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


२ 


( २ ) चेअरमन / सचिव , गौमाता दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कळमहू , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक २ मे २०२२ रोजी 
दाखल केलेला खुलासा . 

विलोपित आदेश 


मे २०२२ . 


पुनर्जीवन आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / श्री साई म . दु . मेहू / पुनर्जीवन 
आदेश / ६४५ / सन २०२२. - मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम ६१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार श्री साई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , मेहू , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे या 
आदेशाच्या तारखेपासून पुनर्रचना झालेचे घोषित करीत आहे , तसेच 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचाच नोंदणी क्रमांक 
कायम राहील . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

( १ ) श्री . आर . ए . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , शहादा यांचे पत्र जावक क्रमांक २५४/२०२२ , 
दिनांक ३० एप्रिल २०२२ सोबत दिनांक २ मे २०२२ 
ते दिनांक ५ मे २०२२ पावेतो ४ दिवस अर्जित रजा 
आणि दिनांक ३० एप्रिल २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ६ मे २०२२ चे कार्यालयीन 
६ 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजुरीबाबतचा अर्ज . 


१६ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ मे २०२२ रोजी माझ्या 
शिक्क्यानिशी कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे . 


जळगाव , २ 


मे 


२०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा / १४२ / सन २०२२. - श्रीमती ए . एस . बिराजदार , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २६ मे २०२२ 
ते दिनांक २७ मे २०२२ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . एस . बिराजदार यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्रीमती ए . एस . बिराजदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा व 
त्यांचेकडे असलेल्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
व दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर . आर . पांडे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए . एस . बिराजदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


मिलींद व्ही . कुर्तडीकर , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर , 


अहमदनगर , १३ मे २०२२ . 


वाचा . - 


( २ ) कार्यालयीन आदेश म . जा.क.बी -२ / एमएच -२३१२ / ९ २३ / 
२०२२ , दिनांक २ मे २०२२ . 


( ३ ) म . दिवाणी न्यायाधीश सो . , वरिष्ठ स्तर , शहादा 
यांचे पत्र जावक क्रमांक २४८/२०२२ , दिनांक ४ मे 

२०२२ . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ९ ४५ / सन २०२२. - श्री . आर . ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक २ मे 
२०२२ ते दिनांक ५ मे २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस अर्जित 
रजा आणि दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ६ मे २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली होती . 


श्री . आर . ए . शिंदे यांना दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
शहादा यांनी संदर्भ क्रमांक ३ चे अर्जातील विनंतीनुसार त्यांना 
मंजूर केलेली दिनांक २ 
२ मे २०२२ ते दिनांक ५ मे २०२२ अर्जित 
रजा रद्द करण्यात येत आहे . त्याऐवजी दिनांक २ मे २०२२ 
रोजीची एक दिवस किरकोळ रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरीलप्रमाणे अर्जित रजा रद्द झाल्याची नोंद श्री . आर . ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


नंदुरबार , ४ मे २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


Sr. 

No. 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./6188/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 

1 


2 


3 


4 


LO 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

BY // c . DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


6 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


2 

Smt . Y. M. Tiwari , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 

Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. N. Kulkarni , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. M. Unhale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . U. P. Devashi , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . J. V. Pekhale 
Purkar , 

3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . B.U. Choudhari , 
Civil Judge , Senior 
Division , Newasa . 


Period of Leave 


3 

Earned Leave from 18th April 2022 to 
20th April 2022 prefixing holidays on 
17th April 2022 . 


Earned Leave from 4th May 2022 to 
6th May 2022 prefixing holiday on 3rd 
May 2022 with permission to leave 
headquarters from 2nd May 2022 
after office hours to 7th May 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 to 
22nd April 2022 suffixing holidays on 
23rd April 2022 and 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 19th April 2022 after office hours 
to 25th April 2022 before office hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 to 
22nd April 2022 suffixing holidays on 
23rd April 2022 and 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 19th April 2022 after office hours 
to 25th April 2022 before office hours . 


Earned Leave from 19th April 2022 to 
21st April 2022 with permission to 
leave headquarter from 18th April 
2022 after office hours to 22nd April 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 19th April 2022 to 
22nd April 2022 suffixing holidays on 
23rd April 2022 and 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 18th April 2022 after office hours 
to 25th April 2022 before office hours . 


१७ 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Smt . A. K. Mandavgade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . A. P. Diwan , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. S. Shinde , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Smt . S. D. Soni , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Newasa . 


१८ 


Sr. 

No. 


1 

7 


9 


10 


8 Shri . D. P. Kasat , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrirampur . 


11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


12 


2 


Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda . 


Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarate , 
First Class , Ahmednagar . 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarate , 
First Class , Sangamner . 


Smt . S. G. Jadhav , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistarate , First Class , 
Shrigonda . 


Smt . R. S. Rai , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistarate , First Class , 
Shrirampur . 


3 

Earned Leave from 25th April 2022 
to 27th April 2022 prefixing holidays 
on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave 
headquarter from 22ndApril 2022 
after office hours to 28th April 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 
to 21st April 2022 with permission 
to leave headquarter from 19th April 
2022 after office hours to 22nd April 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixing holidays 
on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave 
headquarter from 19th April 2022 
after office hours to 25th April 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 27th April 2022 
to 30th April 2022 suffixing holidays 
on 1st May 2022 with permission to 
leave headquarter from 26th April 
2022 after office hours to 2nd May 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 25th April 2022 
to 27th April 2022 with permission 
to leave headquarter from 25th April 
2022 after office hours to 28th April 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 25th April 2022 
to 26th April 2022 prefixing holidays 
on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave 
headquarter from 22nd April 2022 
after office hours to 27th April 2022 
before office hours . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 


Smt . S. D. Soni , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Newasa . 


Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarate , 
First Class , Ahmednagar . 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarate , 
First Class , Sangamner . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief 
Judicial Magistarate , 
Shrigonda . 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarate , 
First Class , Shrirampur . 


Sr. 

No. 


1 

13 


14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , 
- शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 


Sr. 

No. 


2 

Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarate , 
First Class , Shrirampur . 


Ahmednagar , 2nd May 2022 . 


1 

1 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 

Magistarate , First 

Class , Pathardi . 


2 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


3 

Earned Leave from 20th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixing holidays 
on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave 
headquarter from 19th April 2022 
after office hours to 25th April 2022 
before office hours . 


2 

Smt . A. P. Diwan , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Medical Leave ex post facto from 
25th April 2022 to 27th April 2022 . 


Shri . U. P. Devarshi , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./6713/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 

is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned 

against their names : 

Period of Leave 


Charge is kept 

4 


3 

Earned Leave from 17th May 2022 
to 19th May 2022 prefixing holidays 
on 14th May 2022 to 16th May 2022 
with permission to leave headquarter 
from 13th May 2022 after office 
hours to 20th May 2022 before office 
hours . 


१ ९ 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarate , 
First Class , Shrirampur . 


Earned Leave from 17th May 2022 
to 19th May 2022 prefixing holidays 
on 14th May 2022 to 16th May 2022 
with permission to leave headquarter 
from 13th May 2022 after office 
hours to 20th May 2022 before office 
hours . 


Shri . V. I. Shaikh , 

Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistarate , First Class , 
Pathardi . 


M. V. DESHPANDE , 

// c . District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


२० 


Sr. 

No. 


1 

3 


4 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Name and Designation of 
Judicial Officers 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 

Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Sr. 

No. 


2 

Smt . S. M. Waghmare , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


1 

1 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Ahmednagar , 17th May 2022 . 


2 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 
Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


3 

Medical Leave ex post facto from 
29th April 2022 to 2nd May 2022 
suffixing holiday on 3rd May 2022 . 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Earned Leave from 4th May 2022 
to 5th May 2022 prefixing holidays 
on 3rd May 2022 with permission 
to leave headquarter from 2nd May 
2022 after office hours to 6th May 
2022 before office hours . 


2 

Smt . Y. M. Tiwari , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 

Magistrate , Ahmednagar . 

Shri . P. N. Kulkarni , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 9th May 2022 
to 11th May 2022 prefixing holidays 
on 8th May 2022 with permission to 
leave headquarter from 7th May 
2022 after office hours to 12th May 
2022 before office hours . 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./6188/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Period of Leave 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


BHUJANG M. PATIL , 

// c . District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


3 

Earned Leave from 18th April 2022 
to 20th April 2022 prefixing holidays 
on 17th April 2022 . 


Earned Leave from 4th May 2022 
to 6th May 2022 prefixing holidays . 
on 3rd May 2022 with permission 
to leave headquarter from 2nd May 
2022 after office hours to 7th May 
2022 before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 
Smt . A. K. Mandavgade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Sr. 

No. 


1 

3 


4 


LO 


5 


6 


7 


8 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , 
- शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


2 

Shri . P. M. Unhale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . U. P. Devarshi , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . J. V. Pekhale 
Purkar , 

3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . B. U. Choudhari , 
Civil Judge , Senior 
Division , Newasa . 


Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda . 


Shri . D. P. Kasat , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrirampur . 


Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


3 

Earned Leave from 20th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixing holidays 
on 23rd April 2022 to 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 19th April 2022 after office 
hours to 25th April 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixing holidays 
on 23rd April 2022 to 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 19th April 2022 after office 
hours to 25th April 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 19th April 2022 
to 21st April 2022 with permission 
to leave headquarter from 18th April 
2022 after office hours to 22nd April 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 19th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixing holidays 
on 23rd April 2022 to 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 18th April 2022 after office 
hours to 25th April 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 25th April 2022 
to 27th April 2022 prefixing holidays 
on 23rd April 2022 to 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 22nd April 2022 after office 
hours to 28th April 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 
to 21st April 2022 with permission 
to leave headquarter from 19th April 
2022 after office hours to 22nd April 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixing holidays 
on 23rd April 2022 to 24th April 2022 
with permission to leave headquarter 
from 19th April 2022 after office 
hours to 25th April 2022 before office 
hours . 


२१ 


Smt . A. P. Diwan , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. S. Shinde , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Smt . S. D. Soni , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Newasa . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 


Smt . S. D. Soni , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Newasa . 


Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 

First Class , Ahmednagar . 


२२ 


Sr. 

No. 


1 


10 


11 


12 


13 


14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 


2 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Sangamner . 


Smt . S. G. Jadhav , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda . 


Smt . R. S. Rai , 

Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , 

Junior Division and 

Judicial Magistrate , 

First Class , Pathardi . 


3 


Ahmednagar , 2nd May 2022 . 


Earned Leave from 27th April 2022 
to 30th April 2022 suffixing holidays 
on 1st May 2022 with permission to 
leave headquarter from 26th April 
2022 after office hours to 2nd May 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 25th April 2022 
to 27th April 2022 with permission 
to leave headquarter from 25th April 
2022 after office hours to 28th April 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 25th April 2022 
to 27th April 2022 prefixig holidays 
on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave 
headquarter from 22nd April 2022 
after office hours to 27th April 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 20th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixig holidays 
on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave 
headquarter from 19th April 2022 
after office hours to 25th April 2022 
before office hours . 


Medical Leave ex post facto from 
25th April 2022 to 27th April 2022 . 


Charge is kept 
4 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Sangamner . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


Shri . V. I. Shaikh , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


M. V. DESHPANDE , 

// c . District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


Sr. 

No. 


1 


No. HKW / E.L . & M.L./6705/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


1 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके 

१ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Smt . R. J. Pawar , 
Ad - hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . S. B. Korhale , 

District Judge - 1 and 

Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Order 


Ahmednagar , 17th May 2022 . 


Nature and Period of Leave 


3 


Earned Leave from 9th May 2022 
to 13th May 2022 suffixing holidays 
on 14th May 2022 to 16th May 2022 
with permission to leave headquarter 
from 9th May 2022 after office hours . 
to 17th May 2022 before office 
hours . 


Medical Leave ex post facto from 
6th May 2022 to 7th May 2022 . 


Medical Leave ex post facto from 
28th April 2022 to 30th April 2022 . 


Medical Leave ex post facto from 
28th April 2022 to 30th April 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 

Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


२३ 


Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


२४ 


Sr. 

No. 


No. HKW / E.L . & M.L./6190/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०२२ / भाद्र २४ - ३० , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


1 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Order 


Ahmednagar , 2nd May 2022 . 


Nature and Period of Leave 


3 


Earned Leave from 28th April 2022 
to 30th April 2022 suffixing holidays 
on 1st May 2022 with permission to 
leave headquarter from 28th April 
2022 to 30th April 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Smt . P. N. Rao , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


